कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना दि.०१.०४.२०१८ 
पासून शाखा अभियंता (स्थापत्य) म्हणून दर्जोन्नती 
देण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र. शाअद २०१८/प्र.क्र.२१/आस्था-१, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दि. ०७ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा -१) शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग क्र. सीडीएस १५८२/१५८/(२१५)/ आ-१०, दि. १६.०४.१९८४, 
२) शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग क्र. FATA ४८४/१०७/आ-२, दि.२८.०९.१९८४ 
३) शासन निर्णय व आदेश, पाटबंधारे विभाग क्र. एमएससी / १०८४ /६१ /आ (सं.नि.), 
दि.१६.०६.९७, 
४) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग क्र. नियुक्‍ती १२९९/(१४/९९) /आ (शा.अ.), दि.०९.०२.२०००. 


शासन निर्णय - 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, नागपूर, पुणे, अमरावती व नाशिक यांच्या 
अधिपत्याखालील सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेल्या एकूण ६८ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून शाखा अभियंता (स्थापत्य) म्हणून दर्जोन्नती देण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये शाखा अभियंता म्हणून नेमणूक देण्यात आलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांची 
वेतननिश्चिती, त्यांना ज्या दिनांकापासून शाखा अभियंता पदाचा दर्जा देण्यात येत आहे, त्या दिनांकास 
अस्तित्वात असलेल्या वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती नियमानुसार करण्यात यावी. वेतननिश्चिती विषयीचा 
फेरविकल्प संबंधितांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम १५ खालील टीप-४ नुसार 
विहीत मुदतीत देणे आवश्‍यक आहे. या मुदतीत त्यांनी असा फेरविकल्प न दिल्यास त्यांनी नवीन पदावरील 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून वेतननिश्चितीचा विकल्प दिला आहे, असे समजण्यात येईल. 


३. शाखा अभियंता (स्थापत्य) गट “ब” या पदावर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या व्यक्‍तीस नियमानुसार 
विभागीय परीक्षा आणि मराठी व हिंदी परीक्षा, जर ती व्यक्‍ती आधीच या परीक्षा उत्तीर्ण नसेल तर अथवा अशा 
परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात आली नसेल तर, उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक असेल. जर संबंधित कनिष्ठ 
अभियंता, विभागीय परीक्षा आणि मराठी / हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण झाले नसतील किंवा अशा परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट देण्यात आली नसेल तर त्यांना शाखा अभियंता पदाचा दर्जा दिल्याच्या दिनांकापासून शाखा 
अभियंता पदाची वेतनश्रेणी लागू करावी. परंतु, त्यांना पुढील वेतनवाढी देण्यात येऊ नयेत. वयाची ४५ वर्षे पूर्ण 
झाल्याने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांना त्यांच्या वयाची ४५ वर्षे 
पूर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून / शाखा अभियंता पदाची वेतनश्रेणी दिल्याच्या दिनांकापासून नियमित 


शासन निर्णय क्रमांकः WAS २०१८/प्र.क्र.२१/आस्था-१, 


वेतनवाढी दिल्या आहेत, असे गृहित धरुन होणारे वेतन देण्यात यावे. मात्र त्यांना वरीलप्रमाणे गणना केलेल्या 
काल्पनिक वेतनवाढीची थकबाकी अनुज्ञेय असणार नाही. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०७१२२१०३१३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vikram Nivrutti Dnamal 


Vi kra mM N ivrutti DN: CN = Vikram Nivrutti Dhamal, C = IN, 5 


= Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Works 


D h a mM al Department 


Date: 2019.08.07 12:31:08 +05'30" 
सहपत्र - परिशिष्ट (वि. नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई , नाशिक, नागपूर, पुणे, अमरावती व औरंगाबाद. 
२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, पुणे, कोल्हापूर, 
सोलापूर 
३. अकोला, यवतमाळ, अमरावती. 
४. सर्व संबंधित कनिष्ठ अभियंता व्दारा - संबंधित मुख्य अभियंता. 
५. कार्यासन अधिकारी, सेवा-३, सेवा ६ व आस्था-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट 
शासन निर्णय क्र. शाअद २०१८ / प्र.क्र.२१/आस्था-१, दि. ०७ ऑगस्ट, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 
सन ०१.०४.२०१८ साठीचे प्रस्ताव 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंत्यांचे नाव प्रादेशिक | शैक्षणिक अर्हता कनिष्ठ अभियंता । शाखा अभियंता 
विभाग पदावरील दर्जा देय दिनांक 
नेमणूकीचा दिनांक 
eal २ ३ शिक आ 4 द 
०१. | श्री. हर्षवर्धन कचरू हिवाळे अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
०२. | श्री. अविनाश रामकृष्ण टाकळकर अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
०३. | श्री. गजानन प्रल्हादअप्पा साखळीकर | अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
0४. | श्री., श्यामराव भगवान घुमटकर अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
०५. | श्री. संजय नारायण देशपांडे अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
of, | श्री. तुळशीराम विष्णू थिटे पुणे सव्हअर कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
og, | श्री. युसूफ चांदमिया, मुंबई आरेखक २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
०८. | श्री. श्रद्धानंद पु. बिहाडे अमरावती आरेखक २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
०९. | श्री. रविंद्र डी. मेतकर अमरावती आरेखक २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
१०. | श्री. विजय रा.गाडगे अमरावती आरेखक ०१.११.२००७ ०१.०४.२०१८ 
११. | १. | श्री. देविदास तु.भगत अमरावती आरेखक ०७.११.२००७ ०१.०४.२०१८ 
१२. | श्री. गुलाब ना. शोळके अमरावती आरेखक २७.११.२००७ ०१.०४.२०१८ 
१३. | श्री. वासुदेव हिरामण झोडे मुंबई स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
१४. । श्री.संपत एस. सुतार, पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
१५. | शरी.शहाबुद्दीन हा. मुजावर पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
१६. | श्री. वसंतराव अ. वडेर पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
१७. । श्री. महमद अकबर जमादार पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
१८. | ART अण्णाप्पा पांढरे पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
१९. | श्री.बाबासाहेब ग.माने पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
२०. | श्री. दिलीप.एम.सोमकुवर नागपूर | स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
२१. | श्री.लक्ष्मीकांत गालफाडे मुंबई स्थापत्य आरेखक २९.१०.२००७ ०१.०४.२०१८ 
२२. | श्री.परमेश्वर.एम.देशमुख मुंबई स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
२३. | श्री. रमेश मा. देवासे नागपूर | स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
२४. | Made गि.गजपुरे नागपूर | स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
२५ श्री. अरुण म. करंजेकर नागपूर | स्था. अभि. सहा. कोर्स ०३.०१.२००८ ०१.०४.२०१८ 
२६ श्री. योगेश वि. वाघ, नागपूर | स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंत्यांचे नाव प्रादेशिक | शौक्षणिक अर्हता कनिष्ठ अभियंता । शाखा अभियंता 
विभाग पदावरील दर्जा देय दिनांक 
नेमणूकीचा दिनांक 
aE Si es षु g 
श्री. महादेव काशिराव मानकर अमरावती स्थापत्य आरेखक २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
२७. 
२८ | श्री. गजानन गोविदराव काळे अमरावती । स्था. अभि. सहा. कोर्स १५.११.२००७ ०१.०४.२०१८ 
२९ श्री. राजेंद्र की. दाढे अमरावती स्थापत्य आरेखक २९.११.२००७ ०१.०४.२०१८ 
३० श्री. गुणवंत शिवराव देशमुख, अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स ०१.१२.२००७ ०१.४.२०१८ 
३१ श्री. सुनिल भाऊराव सुताने, अमरावती | बिल्डींग कन्स्ट्रकान ०८.११.२००७ ०१.०४.२०१८ 
कोर्स 
३२ श्री. राजेंद्र विनायकराव इंगळे अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
33 श्री. नाना गोविदराव देशमुख अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
३४ श्री. चंद्रशेखर मधुकर कोनप्रतीवार नागपूर | स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
३५ श्री. MURTHA हेमकांत रस्से नागपूर स्थापत्य अभियांत्रिकी २८.०६.२०१२ ०१.०४.२०१८ 
पदविका 
श्री. सारंग हाशीकांत साधनकर नागपूर स्थापत्य अभियांत्रिकी २३.०७.२०१२ ०१.०४.२०१८ 
३६ a 
पदविका 
श्री. गजानन आनंदराव मसने अमरावती स्थापत्य आरेखक २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
३७. 
श्री. शिवाजी वसंतराव सुरूशे अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स २८.११.२००७ ०१.०४.२०१८ 
३८ छु 
३९ श्री. निनाजी सारंगधर डामरे, अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स ३०.११.२००७ ०१.०४.२०१८ 
० श्री. केशव श्रीधर जोगदंड, अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स ०५.१२.२००७ ०१.०४.२०१८ 
eq श्री. शेषराव त्र्यंबक बिल्लारी, अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स ०५.१२.२००७ ०१.४.२०१८ 
श्री. देविदास टिकारामजी आकरे अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स ०९.०१.२००८ ०१.०४.२०१८ 
४२ 
83 श्री. सचिन कोंडाजी शेळके नाशिक स्थापत्य अभियांत्रिकी १८.०६.२०१२ ०१.०४.२०१८ 
पदविका 
RY श्री. अनिल रा. गुल्हाने, अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स २०.१२.२००७ ०१.०४.२०१८ 
४५ श्री. अंबादास मा. जुनघरे, अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स २०.१२.२००७ ०१.०४.२०१८ 
SE श्री. सुभाष. एस. भोयर अमरावती । स्था. अभि. सहा. कोर्स २०.१२.२००७ ०१.०४.२०१८ 
gig | श्री. gas निंगप्पा बिराजदार पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स ०१.११.२००७ ०१.०४.२०१८ 
७८ | श्री. बाळकृष्णस. इनामदार पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
४९ श्री.बाळासाहेब आ.पोळ पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
Yo श्री.कृष्णा धोंडीबा चौगुले पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
५१ श्री. महिपती रा. सुतार पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
५ श्री.प्रभतराव पुंडलिक शिदे पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
२ 3 J 
43 श्री. रामदास अण्णा देशमाने पुणे बांधकाम पर्यवेक्षक २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
५४ श्री. राजेंद्र गुरबसप्पा मोगली पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
५५ SARS ना. वाडेकर, पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
५६ श्री. सुभाष ल.बोबले पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंत्यांचे नाव प्रादेशिक | शौक्षणिक अर्हता कनिष्ठ अभियंता | शाखा अभियंता 
विभाग पदावरील दर्जा देय दिनांक 
नेमणूकीचा दिनांक 
शि २ ३ 1 छै 4 द 
५७ | श्री. पांडुरंग शा. पवार पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
५८ | श्री.जयंत प्रभाकर काकडे पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
५९ श्री. धनंजय र. धुमाळ पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
Go, | श्री. रमेश व्यं. भोसले पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
६१ श्री. महंमद अकबर जमादार पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
६२ श्री. रघुनाथ शंकर डहाळे पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
६२ श्री. ज्ञानेश्वर महादेव तिखे अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
६४ श्री. प्रकाश खेमाजी भंडारे पुणे स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
६५ श्री. दत्तात्रय उ. शेळके अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स २१.०९.२००७ ०१.०४.२०१८ 
६६ श्री. TORT उमराव राजपूत अमरावती | स्था. अभि. सहा. कोर्स १४.०२.२००८ ०१.०४.२०१८ 
६७ | श्री. सुरेश आ. सुतार पुणे डिप्लामा इन सिविल ०७.०६.२०१२ ०१.०४.२०१८ 
अन्ड रुरल 
इंजिनिअरींग 
६८ | श्री. सागर म.कुंभार पुणे डिप्लामा इन सिविल १४.०६.२०१२ ०१.०४.२०१८ 
अन्ड रुरल 


इंजिनिअरींग 


